केंद्र शासन पुरस्कृत पीएम ई बस सेवा 
योजनेकरिता Single Nodal Agency (SNA) 
व Nodal Officer ची नियुक्‍ती करणेबाबत व 
स्वतंत्र बँक खाते उघडणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- पीबसे-०६२४/प्र.क्र.८२/नवि-३२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ जून, २०२४ 


वाचा :- 
१. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. F.No.1(13) / PEMS / FCD / 
2020 दिनांक २३ मार्च, २०२१ 
२. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रश्‍ा-४,दि.०१ 
जुले,२०२१ 
३. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. C-13015(Ptl) , MFCGA / 
PFMS / CSS (EAT)2021-22/1610, दिनांक ३० जुले, २०२१ 
प्रस्तावना :- 


केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच निधी विनियोगाच्या 
प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टिने केंद्र शासनाने संदर्भाधिन क्र.१ येथील दिनांक 
२३ मार्च, २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश 
दिलेले आहेत. तसेच केंद्र शासनाने त्यांच्या संदर्भ क्रमांक 3 येथील दि.३० जुले,२०२१ च्या शासन 
ज्ञापनान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या अर्थसहाय्यासाठी वेगवेगळी बचत खाती 
उघडणेबाबत निर्देश दिले आहेत. तसेच सदर योजनेचे निधी वितरण व विनियोग सार्वजनिक वित्तीय 
व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) बाबत संदर्भाधीन क्र.२ येथील परिपत्रकान्वये सुधारित सूचना दिलेल्या 
आहेत. त्याचप्रमाणे केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता स्वतंत्र 91918 Nodal Agency (SNA) ची नियुक्‍ती 
करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. तसेच सदर केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या समन्वयाच्या दृष्टिने 
किमान सह सचिव / उप सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत 
निर्देशित केले आहे. त्यानुसार पीएम ई-बस सेवा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक Single Nodal 
Agency (SNA) ची नेमणूक करुन सदर योजने अंतर्गत Behind-the-Meter (BTM) उर्जेच्या पायाभूत 
सुविधेकरिता व बस डेपो विकसित करण्याकरिता प्राप्त होणा-या अर्थसहाय्याकरिता केंद्र शासनाचे व 
राज्य शासनाचे आवश्‍यकतेनुसार प्राधिकृत बँकेमध्ये Cada Single Bank Account उघडणे आवश्‍यक 


शासन निर्णय क्रमांकः पीबसे-०६२४/प्र.क्र.८२ /नवि-३२ 


आहे. केंद्र शासन व राज्य शासनाचे उपरोक्त निर्देशानुसार नगरविकास विभागांतर्गत केंद्र पुरस्कृत 
योजनांकरीता Single Nodal Agency (SNA) , Nodal Officer dt नियुक्‍ती व योजनेकरिता प्राप्त 
हेणा-या केंद्र शासनाचे व राज्य शासनाचे अर्थसहाय्याकरिता प्राधिकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र 91916 Bank 
Account उघडणे ची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

नगर विकास विभागांतर्गत केंद्र पुरस्कृत पीएम-ई बस योजनेकरिता पुढील तक्त्यात 
दर्शविल्यानुसार 911918 Nodal Agency (SNA) नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. योजनेचे नांव संकेतांक क्रमांक Single Nodal Agency 


| १ पीएम ई-बस सेवा योजनेतर्गत ई-बस | (नवि-२), नगर विकास विभाग, 
च्या प्रत्यक्ष प्रवासासाठी दर वर्षी प्रति | मंत्रालय, मुंबई 

किलोमीटर अर्थसहाय्य (केंद्र हिस्सा) 
(३०५५००९९) 

२) पीएम ई-बस सेवा योजनेंतर्गत ई-बस 
च्या प्रत्यक्ष प्रवासासाठी दर वर्षी प्रति 
किलोमीटर अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा) 
(30440904) 

3) बस आगाराच्या विकासासाठी /दर्जा 
उन्नतीसाठी केंद्र व राज्य शासनाचे आर्थिक 
सहाय्य (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (३०५५०११४) 
8) बस आगाराच्या विकासासाठी /दर्जा 
उन्नतीसाठी केंद्र व राज्य शासनाचे आर्थिक 
सहाय्य (राज्य हिस्सा Yo टक्के) (30440923) 
५) मीटरच्या मागे उर्जेच्या पायाभूत सुविधा 
विकसित करण्यासाठी काही निवडक sexta 
सन २०२७ पर्यंत १००% केंद्रीय अर्थसहाय्य 
(केंद्र हिस्सा १०० टक्के) (३०५५०१३२) 


२. नगर विकास विभागांतर्गतच्या पीएम ई-बस सेवा योजनेच्या समन्वयासाठी सह सचिव / उप 
सचिव (नवि-३२), नगर विकास विभाग यांची नोडल अधिकारी तसेच राज्य योजना व्यवस्थापक (SSM) 
म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

३. पीएम ई-बस सेवा योजनेंतर्गत केंद्र शासन व राज्य शासनाकडून प्राप्त होणा-या निधीकरिता 
राज्यस्तरावर (Single Nodal Agency (SNA) चे घटकनिहाय दोन स्वतंत्र बँक खाते (Single Nodal 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीबसे-०६२४/प्र.क्र.८२/नवि-३२ 


Bank Account) ज्या बँकेत उघडण्यात आले आहे त्याच बँकेत अंमलबजावणी यंत्रणासाठी शून्य 
शिल्लक उपखाती (Zero Balance Subsidiary Account) स्वतंत्र खाते उघडणे अनिवार्य राहील. 
४. पीएम ई-बस योजनेचा निधी कोषागारातून आहरित करण्याकरिता आहरण व संवितरण 


अधिकारी म्हणून कक्ष अधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी (नवि-५) व नियंत्रक अधिकारी 


म्हणून सहसचिव (नवि-५) नगर विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२४०६२८१११६१७२९२५ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


SHRIKANT 
CHANDRAKANT ANDGE = 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


मा.राज्यपालांचे सचिव 

मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री तथा मा.मंत्री (नगरविकास )यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
विभागीय आयुक्त सर्व 


१०.जिल्हाधिकारी संबंधित जिल्हे 

११.आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, बेलापूर, नवी मुंबई. 
१२.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई /नागपूर. 

१३.आयुक्‍्त, संबंधित महानगरपालिका, 


प्रत- माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी :- 
१. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
२.सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३.निवडनस्ती (नवि-३२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


